महाराष्ट्र कारागृह विभागातील 
हवालदार या पदाची वेतनश्रेणी 


महाराष्ट्र  पोळीस दलातील 
हवालदार यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे 


सुधारीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मे, २०१८. 


वाचा:- 


(9) शासन अधिसूचना,वित्त विभाग,क्रमांक : वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दि. २२.०४.२००९. 
(2) शासन अधिसूचना,वित्त विभाग,क्रमांक:वेपूर-१२१२/प्र.क्र.३१/सेवा-९,दि. ११.०२.२०१३. 
(३) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/५३६/ प्र.क्र.१८८/पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१ 

दि. २६.०४.२०१६. 
(४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
यांचे पत्र क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/पोप्रभत्ते/८२६३/२०१७ दि. २०.९.२०१७. 


शासन निर्णय:- 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद-३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन शासन अधिसूचना,वित्त विभाग, क्रमांक:वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९ दिनांक २२ 
एप्रिळ,२००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन), नियम,२००९ 


च्या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित गृह विभागांतर्गत अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील हवालदार पदांच्या ग्रेड वेतनात 


खालील प्रमाणे सुधारणा करीत आहेत. 


पृष्ठ क्र/ | पदनाम विद्यमान नोंद सुधारीत नोंद 

अनुसूची विद्यमान सुधारीत वेतनसंरचना विद्यमान सुधारीत वेतनसंरचना 

तील वेतनश्रेणी वेतनश्रेणी [dase । ग्रेड वेतन 

अ.क्र. वेतनबड = | US वेतन 

८७/८८ । हवालदार ४०००-६००० | ५२००- २४०० ४०००- ५२००- २५०० 
Plus २०२०० Plus ६००० Plus | 20200 Plus 
Spl.pay Spl.pay Spl.pay Spl.pay 
Rs.40o Rs.40o Rs.40o Rs.40o 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१ 


२. सदर सुधारीत वेतनश्रेणी दर दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


३. सुधारीत दराप्रमाणे येणारा खर्च हा मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग अंतर्गत 
खालील उपलेखाशिर्षाखाली टाकण्यात येऊन सन २०१७-२०१८ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


१) ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय (२०५६ ००२६) दत्तमत 
(०१) वेतन, 

२) (००) ००१ तुरूंग (००) (०१) मध्यवर्ती तुरूंग (२०५६ ००३५) दत्तमत (०१) वेतन, 

3) (00) 00१ तुरूंग (००) (०२) जिल्हा तुरूंग (२०५६ ००४४) दत्तमत (09) वेतन, 

४) (00) 009 तुरूंग (००) (03) इतर तुरूंग (२०५६ 0043) दत्तमत (०१) वेतन 


४. सदर झासन निर्णय मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद शासन 
आदेशान्वये गठीत करण्यात आलेल्या सक्षम समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१७३५२७४५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Saguna 6 Thengil 
S G DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ठे g 1 n ठे ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=l htra, 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029a 


7 dc135025943cb93cc90de6ceb564ced5ea3, 
hen gi pean eer 


(स. ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (गृह-शहरे) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४) प्रधान सचिव (अ.व.सु),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
६) प्रधान सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७) प्रधान सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
९) महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१०) पोलीस महासंचालक,कारागृह, महाराष्ट्र राज्य. 
) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग,भायखळा,मुंबई 
) विशेष पोळीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१११७/११७३/प्र.क्र.२९०/भाग-१/तुरुंग-१ 


१४ 
१५ 


) कारागृह उपमहानिरीक्षक,नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 

) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्याळय,पुणे.६ 
) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

) अधीक्षक,खुले जिल्हा कारागृह (सर्व) 

) प्राचार्य,किशोर सुधाराळय,नाशिक 

) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 

) संपर्क अधिकारी,स्वतंत्रपूर aol वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


१७ 
१८ 
१९ 


) wz 
Ee) 


FETA ASRIS- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

२६ उपकोषागार अधिकारी (सवी 

२७ गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२८) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


